सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपा 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ५ वे , राजपत्र क्र . ४१ ] 


गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १०-१६ , २०१९ : आश्विन १८-२४ , शके १९ ४१ [ पृष्ठे - १६, 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


। 
4 


- 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती , 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार- अ , चार- ब व 

ते 
चार - क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित 
असलेले नियम व आदेश . 

८४ ९ 
संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ ते 
औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले . 

८६४ 


भाग एक - अ ( भाग चार- अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले 

पृष्ठे 
आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित 
असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत 
समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपंचायती, नगरपरिषदा , जिल्हा 
नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये काढण्यात आलेले 
आदेश व अधिसूचना . 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


१ 


संबोधिलेली ) ०.८५ हे . आर क्षेत्रावर आ.क्र . ४१ प्रशासकिय संकुल व 
उर्वरित क्षेत्र हे मंजूर विकास योजना नुसार शेती / ना-विकास विभागामध्ये 
समाविष्ट आहे ( यापुढे “ उक्त आरक्षण ” म्हणून संबोधिलेली ) हे 
आरक्षण प्रस्तावित असुन त्या आरक्षणाचे समूचित प्राधिकरण सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग भोकर हे आहे ( यापुढे “ उक्त समुचित प्राधिकरण ” म्हणून 
संबोधिलेली) 


संचालक , नगर रचना महाराष्ट्र राज्य , यांजकडून 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६: 
क्र . संनर / विकास योजना-किनवट ( सु )/ ग.नं. २२४/ आ . क्र .४१/ 
कलम १२७ ( २)/ टिपीव्ही -५ /४७३२ :- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक 
नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९ ६६ ( सन १९ ६६ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्र . ३७) चे कलम ३१ मधील तरतुदीनुसार , ( यापुढे “ उक्त 
अधिनियम ,, म्हणून संबोधिलेली ) किनवट या क वर्ग नगरपरिषदेची 
सुधारित विकास योजना ( यापुढे “ उक्त विकास योजना,, म्हणून संबोधिलेली) 
संचालक , नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र . 
टिपीएस -३२०० / ४५०० / प्र.क्र . २३८ ( A ) / २००० नवि -३० , दि . २७/०५/२००२ 
अन्वये भागाशः मंजूरी झाली असुन ती दि . १५.०७.२००२ पासून अमंलात 
आलेली आहे . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त समुचित प्राधिकरणाने , उक्त विकास योजना 
अमंलात आल्याच्या दिनांकापासून १० वर्षाच्या कालावधीत उक्त 
आरक्षाणखालील जागेचे संपादन केलेले नाही . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त जागेचे मालकांनी दि . १२.०१.२०१५ रोजीच्या 
पत्रान्वये , महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे 
कलम १२७ ( १) अंतर्गत , उक्त समुचित प्राधिकरणावर नोटीस बजाविलेली 
आहे : 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमातील तत्कालीन तरतुदीनुसार , 
उक्त नोटीस बजाविल्याच्या दिनांकापासून , समुचित प्राधिकरणाने २ वर्षाच्या 
विहीत मुदतीत भूसंपादनाची कार्यवाही सुरु करणे आवश्यक आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये मौ.किनवट येथील स.नं. 
२२४ पै. क्षेत्र १.२० पै मधील जागेमध्ये , ( यापुढे “ उक्त जागा,, म्हणून 


औ . भाग १-४१ 


८४ ९ 


८५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १०-१६ २०१ ९ : आश्विन १८-२४ , शके १९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


आणि ज्याअर्थी, उक्त जागेचे मालकांनी , उक्त अधिनियमातील आणि ज्याअर्थी, शासनाच्या नगर विकास विभागाचे दि .०१/ १२/ २०१६ 
उक्त अधिनियमातील कलम -१२७ ( १) अंतर्गत , नोटीस बजाविल्यानंतरही चे निर्णय क्र . टिपीएस १८१३/ ३२११/ प्र.क्र .५०८ / नवि-१३ अन्वये राज्यातील 
उक्त समुचित प्राधिकरणाने विहीत मुदतीत उक्त जागा संपादित केलेली सर्व नगरपालिका/ नगर पंचायती आणि जिल्हा परिषद नियोजन प्राधिकरण 
नाही अथवा भुसंपादन करणे अनुषंगाने कार्यवाही 

सुरु 

केलेली नसल्याने ,त्यांच्या असलेल्या विकास योजना संबंधाने , उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ ( २ ) 
मालकीच्या जागेपुरते आरक्षण व्यपगत झालेले आहे ; 

अंतर्गतचे आदेश निर्गमीत करण्याचे अधिकार संचालक , नगर रचना , 
आणि ज्याअर्थी, मा . उच्च न्यायालय , मुंबईचे औरंगाबाद खंडपीठाने 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांना प्रदान केलेले आहेत ; 
उक्त जागेच्या मालकांनी दाखल केलेल्या रिट याचिका क्र .११६ ९ ६/ २०१७ आता त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम -१२७ ( २) अन्वये, संचालक , 
मध्ये दि . ०५/०४/२०१८ रोजी उक्त विकास योजनेतील उक्त आरक्षण नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांना प्रदान केलेल्या अधिकारांत , या 
उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ मधील तरतुदीनुसार व्यपगत झाल्याने आदेशाद्वारे, उक्त आरक्षणातील क्षेत्र खालील परिशिष्टामध्ये नमुद केल्याप्रमाणे 
निर्णय पारित केले आहे; 

उक्त सुचनेमधील जागेमधील जागेपुरते व्यपगत झाल्याचे अधिसुचित करीत 
आणि ज्याअर्थी, मा.उच्च न्यायालयाच्या उक्त दि .०५/ ०४/ २०१८ रोजीच्या 

आहे व अशा प्रकारे मुक्त झालेली जागा विकास योजनेतील लगतच्या 
निर्णयास अनुसरुन उक्त जागेतील उक्त आरक्षण व्यपगत झालेबाबतचे 

अनुज्ञेय भू वापराप्रमाणे जमीन मालकास विकासाकरिता उपलब्ध होईल ; 
आदेश निर्गमित करणे आवश्यक आहे; 

परिशिष्ठ 


अ . क्र . 


मौजे, तालुका व जिल्हा 


विकास योजनेमधील आरक्षणाचा तपशील 


सर्व्हे नंबर 


आरक्षणातून व्यपगत 

होणारे क्षेत्र 
अंदाजे ०.८५ हे . 
( ८५०० चौमी ) 


१ 


मौ . किनवट जि . नांदेड 


२२४ पै . 


एकूण क्षेत्र -१.२० हे ( १२००० चौमी ) आ . क्र . ४१ , 
" प्रशासकिय संकुल या आरक्षणाने बाधीत क्षेत्र - अंदाजे 

०.८५ हे . ( ८५०० चौमी ) 
शेती / ना -विकास विभाग समाविष्ट उर्वरीत क्षेत्र - अंदाजे 

०.३५ हे ( ३५०० चौमी ) 


२. उपरोक्त बदल दर्शविणारा विकास योजनेचा भाग नकाशा,किनवट 
नगरपरिषदेच्या कार्यालयात , कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत , 
नागरीकांच्या अवलोनार्थ खुला ठेवण्यात यावा . 


३. सदर आदेश संचालनालयाचे www.dtp.maharashtra.gov.in 
या संकेतस्थळावर यावा. 


नो.र.शेन्डे , 
संचालक , नगर रचना , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे 


Director of Town Planning, 
Maharashtra State , Pune 


ORDER 


DTP /DP Kinwat (R )/Res.No.41/S.No.224 (Part)/Section 127 / 

TPV -5 / Dated - 09-2019. 
Maharashtra Regional & Town Planning Act, 1966 
Whereas , the Revised Development Plan of Kinwat 
Municipal Council (hereinafter referred to as “ the said 
Development Plan" ) has been partly sanctioned by the Govt. 
vide Notification No.TPS - 3200/ 4500/ CR-238( A )/ 2000 / UD - 30 , 
dated 27th May, 2002 & which has come into force with effect 
from 15.07.2002 , under Section 31 of the Maharashtra Regional 
and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as “ the 
said DevelopmentAct ); 

And whereas , on the land under Gut No.224 part 
admeasuring 1.20 Hect. (12000 Sq.mtr.) ( hereinafter referred 
to as “ the said Land ” ) of the said Development Plan , Site 
No.41 “ Administrative Complex ” (hereinafter referred to as 
“ the said Reservation ” ) has been proposed admesuring area 


of Apprx . 0.85 Meet. ( 8500 Sq.mtr .) for which “ The Public 
works Department, Bhokar” is the Appropriate Authority 
(hereinafter referred to as “ the said Appropriate Authority ” ) 
for the purpose of acquisition and devolpment of the said 
Reservation ; 

And whereas , the said Appropriate Authority has not 
taken any steps to initiate the acquisition of the land under 
the said Reservation during 10 years from the date of coming 
into force of the said Development Plan ; 

And whereas, the landowner of the said Land had served 
a Notice on 12.01.2015 on the said Appropriate Authority, 
under Section 127 ( 1) of the said Act; 

And whereas, in pursuance of the prevailing provision of 
Section 127 ( 1) of the said Act, the said Appropriate Authority 
ought to have had initiated the acquisition of the said Land 
within a period of two years from the date of service of the 
said Notice ; 

And whereas, the said Appropriate Authority has neither 
acquired the land nor taken any steps for acquisition of the 
said land under the Reservation , within the stipulated period , 
of two years from the date of service of the Notice by the land 
owner ; 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १०-१६ २०१९ : आश्विन १८-२४ , शके १ ९ ४१ 


८५१ 


And whereas, the Hon ble Bench of High Court at 
Aurangabad have passed verdict on 05.04,2018 in the Writ 
Petition 11696/2017 filed by the land owners holding therein 
that the said Reservation of the land of the petitioners from 
Gut no.224 at Kinwat, to the extent of 1 Hect. 20 Are , stands 
realeased from above mentioned Reservation . Nessesary 
notification be issued accordingly ; 

And whereas, in pursuance of the order of the Hon ble 
High Court dated 05.04.2018 , it is necessary to notify the 
lapsing of the said Reservation , on the said land under Section 
127 ( 2 ) of the said Act. 


by it under Section 127( 2 ) of the said Act , to The Director of 
Town Planning , Maharashtra State, Pune with respect to 
Development Plans of all Municipal Councils/ Nagar 
Panchayats and for the Development Plans undertaken by 
Zilla Parishad as a Planning Authority ; 

Now therefore , in exercise of the powers delegated by the 
Government, the Director of Town Planning, Maharashtra 
State , Pune hereby notifies the part area of the said land as 
mentioned in the Notice under the said Reservation , stands 
lapsed from the said Reservation , under Section 127 (2 ) of the 
said Act, to the extentmentioned in the Schedule hereunder 
and the said land shall be available to the owner for 
development as otherwise permissible in case of adjacent 
land in the said Development Plan ; 


And whereas, the Urban Development Department of the 
Government, videResolution No.TPS- 1813/ 3211/ CR- 508 / UD 
13 , dated 01.12.2016 have delegated the powers exercisable 


Schedule 


Sl. 
No 


Reservation 


Mouja , Taluka and 

District 


Survey No. 


Area of Land lapsed from the 

Reservation 


1 . 


Mouja -Kinwat Dist. 

Nanded 


224 ( Part ) 


Appr. 0.85 Hect . ( 8500 Sq. mtr.) 


Total Area - 1.20 Heact. (12000 Sq . mtr.) 
| Area affected by the Reservation No. 41 
" Administrative Complex " is Appr.0.85 

Hect (8500 Sq. mtr . 


Remaining Area is under Green /No 
Devoloment Zone - Appr 0.35 Hect. 

( 3500 Sq. mtr. ) 


2. A Copy of the Part Plan of the said Development Plan 
(Revised ) showing the modification shall be made available 
for inspection in the office of Municipal Councial, Kinwat 
during office hourse on all working days . 


3. This order shall be displayed on the website of Directrate , 
www.dtp.maharashtra.gov.in. 


N.R.Shende 
Director of Town Planing 
Maharashtra state , Pune. 


२ 


अपर निबंधक ( प्रशासन ) सहकारी संस्था यांजकडून 


वाचा :- १ ) या कार्यालयाचे आदेश जा.क्र . पतसंस्था/ सआ-५/ खर्च/ 
वसुली आदेश / २०१८ दि . ६/४/२०१८ . 


२) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५/ वसुली अधिकारी 
नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८, दि . ३१/१०/२०१८ . 


आदेश 
क्रमांक ना.बँका/ १-सआ/ नागनाथ अर्बन को - ऑप बँक / का.क.१५६/ २०१९ / 
१ ९६३.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , डॉ .किशोर तोष्णीवाल , 
अपर आयुक्त व विशेष निबंधक सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे या 
आदेशान्वये नागनाथ अर्बन को - ऑप बँक लि . हिंगोली या बँकेच्या खालील 
अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम 
९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अमलबजावणीबाबत करावयाच्या 
कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १५६ 
अन्वये व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतूदीनुसार खालील अटीस 
अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दि . ३१/०३/२०२२ पर्यंत शक्ती 
प्रदान करीत आहे . 


३) नागनाथ अर्बन को - ऑप बँक लि . हिंगोली या बँकेचेदिनांक ०८ / ०५/ २०१९ 
रोजीचे व दिनांक १९ / ०७/ २०१ ९ चे पत्र . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 


अ.क्रं . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र जिल्हे 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचे नाव 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


१ 


हिंगोली 


श्री . संजय तुळशीराम आघाव 
श्री . वाढवे वामन सुदामा 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 


२ 


हिंगोली 


८५२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १०-१६ २०१९ : आश्विन १८-२४ , शके १ ९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


अटी : 


८. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर 
" वसुली अधिकारी , नागनाथ अर्बन को - ऑप बँक लि . हिंगोली " असा फलक 
लावता येईल . 


९ . वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करतांना कर्जदाराच्या 
| जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे 
परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात करता येणार 
नाही. संबधित कर्जदार/ जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या 
आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी 
यांचेमार्फत पगारातून 

कर्ज 

वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० 
चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतूदीनूसार कर्ज 
वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, 

नियम 
यातील तरतूदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे 
प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये 
प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरीता असतील . 

३. वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दि . ३१/१०/२०१८ रोजी 
निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकाद्वारे दरमहा विहीत नमुन्यात कर्ज वसुलीची 
माहिती जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , हिंगोली यांना सादर करावी . 

४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा 
सदर व्यक्ती सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले 
अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज 
समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले 
अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा 
व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


१०. वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार 
वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम 
१०७ अन्वये आदेश दि . ६/४/२०१८ मध्ये 

नमूद केल्याप्रमाणे व दराने 
अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही . 


११. या कार्यालयाचे दि . ३१/१०/२०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे 
वसुली अधिकारी यांनी तंतोतत पालन करावे.बँकेचेमुख्य कार्यकारी अधिकारी 
यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा 
परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 


१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / 
घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद 
करावा . 


दिनांक -०१ / ८ / २०१९ . 


६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १५०४ / प्र.क्र .२३१/ १५ स दि २३/ ११/ 
२००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता 
येणार नाही . 

७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन 
नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट " " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांचा 
अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली 
अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम १९ ६० व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) असे लिहावे. 


डॉ .किशोर तोष्णीवाल 

अपर निबंधक ( प्रशासन ) 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 


३ 


अपर निबंधक ( प्रशासन ) सहकारी संस्था यांजकडून 


वाचा :- १ ) या कार्यालयाचे आदेश जा.क्र . पतसंस्था / सआ-५ / खर्च/ 
वसुली आदेश/ २०१८ दि . ६/४/२०१८ . 

२) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था/ सआ -५/ वसुली अधिकारी 
नियुक्ती/ फेरनियुक्ती/ २०१८ , दि . ३१/१०/२०१८ . 

३ ) जय कालीमाता महिला अर्बन को - ऑप बँक लि . वसमतनगर यांचे 
दिनांक २६/ ०६ / २०१ ९ चे पत्र . व दि . १९ / ०७/ २०१ ९ चे व दिनांक ३१/ ०७ / 
२०१९ चे पत्र ( इ-मेल द्वारे प्राप्त ) 


आदेश 
क्रमांक ना.बँका/ १- सआ/ जय कालीमाता अर्बन को - ऑप बँक/ का.क .१५६/ 
२०१ ९/ १९६२.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , डॉ .किशोर 
तोष्णीवाल , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , 
पुणे या आदेशान्वये जय कालीमाता महिला अर्बन को - ऑप बँक लि . वसमतनगर 
जि . हिंगोली या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची 
अमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९ ६१ चेनियम १०७ मधील तरतूदीनुसार 
खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दि . ३१ /०३ / 
२०२२ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे. 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 


अ.क्रं . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र जिल्हे 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचेनाव 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


वसूली दाखले 
( संख्या ) 


१ 


श्री. तिवारी अनिलकुमार कन्हैयाप्रसाद विक्री तथा वसूली अधिकारी 


विशेष वसुली अधिकारी 


६० 


हिंगोली , परभणी, 
नांदेड , वाशिम 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १०-१६ २०१९ : आश्विन १८-२४ , शके १९ ४१ 


८५३ 


अटी : 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे 
कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतूदीनूसार कर्ज वसुलीची 
कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतूदी 
व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती 
चौकशी करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ 
काढून घेण्यात येतील . 

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये 
प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरीता असतील . 

३. वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दि . ३१/१०/२०१८ रोजी निर्गमीत 
लेल्या परिपत्रकाद्वारे दरमहा विहीत नमून्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था , जालना यांना सादर करावी. 

४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर 
व्यक्ती सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास 
किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप 
रद्द होतील . 

५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज 
समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले 
अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा 
व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १५०४ /प्र.क्र .२३१/ १५ स दि २३ / ११ / 
२००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार 


तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी 
त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० 
व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 

८. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर 
" वसुली अधिकारी, जय कालीमाता महिला अर्बन को ऑप बँक लि . वसमतनगर" 
असा फलक लावता येईल . 

९ . वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करतांना कर्जदाराच्या / 
जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे 
परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. 
संबधित कर्जदार/ जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील 
आहरण व संवितरण अधिकारी /पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून 
कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

१०. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र 
रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ अन्वये 
आदेश दि.६/ ४/ २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची 
रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही. 

११. या कार्यालयाचे दि . ३१/१०/२०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे 
वसुली अधिकारी यांनी तंतोतत पालन करावे.बँकेचे 

मुख्य 

कार्यकारी अधिकारी 
यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा 
परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 

१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/ आदेश/ घोषणा 
यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा . 
दिनांक- ०२/ ८ / २०१९ . 

डॉ .किशोर तोष्णीवाल 

अपर निबंधक ( प्रशासन) 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


नाही . 


७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही "महाराष्ट्र शासन नियुक्त " 
आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट " " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा 


४ 


अपर निबंधक ( प्रशासन ) सहकारी संस्था यांजकडून 


वाचा :- १ ) या कार्यालयाचे आदेश जा.क्र . पतसंस्था/ सआ -५ / खर्च/ 
वसुली आदेश / २०१८ दि . ६/४/२०१८ . 


२) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था/ सआ -५/ वसुली अधिकारी 
नियुक्ती /फेरनियुक्ती/२०१८ , दि . ३१/१०/२०१८ . 


आदेश 
क्रमांक ना.बँका/१-सआ/ दि भाग्यलक्ष्मी महिला अर्बन को ऑप बँक / का.क.१५६/ 
२०१९/ १९ ७८ :- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , डॉ . किशोर 
तोष्णीवाल , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , 
पुणे या आदेशान्वये दि भाग्यलक्ष्मी महिला सहकारी बँक लि नांदेड या 
बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी 
कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची 
अमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतूदीनुसार 
खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दि . ३१/ ०३ / 
२०२२ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे . 


३ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी दि भाग्यलक्ष्मी महिला सहकारी बँक लि 
नांदेड यांचे दिनांक ०५ / ०७/ २०१९ चे पत्रा सोबतचा प्रस्ताव . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 


अ.क्रं . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र जिल्हे 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचे नाव 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


१ 


हिशोबनीस 


लातूर जिल्हा 


२ 


हिशोबनीस 


हिंगोली जिल्हा 


३ 


हिशोबनीस 


औरंगाबाद जिल्हा 


श्री . कुलकर्णी जयंत विश्वनाथ 
श्री . इटकरे संजय ग्यानोबाराव 
श्री . श्रीमती साखरे नंदा रामभाऊ 
श्रीमती . सांगवीकर पद्मजा पुरुषोत्तम 
श्री . फुटाने किशोर बाबुराव 
श्री . मराठे सुधीर नारायण 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसूली अधिकारी 
वसूली अधिकारी 


४ 


हिशोबनीस 


औरंगाबाद जिल्हा 


५ 


परभणी जिल्हा 


एस.ओ.डी. 
एस.ओ.डी. 


६ 


जळगाव जिल्हा 


८५४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १०-१६ २०१९ : आश्विन १८-२४ , शके १९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


अटी : 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० 
चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतूदीनूसार कर्ज 
वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा,नियम 
यातील तरतूदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे 
प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 


११. या कार्यालयाचे दि . ३१/१०/२०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे 
वसुली अधिकारी यांनी तंतोतत पालन करावे.बँकेचे 

मुख्य 

कार्यकारी अधिकारी 
यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा 
परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 

१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/ आदेश / 
घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद 
करावा. 


दिनांक-१ / ०८ / २०१९ . 


२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये 
प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरीता असतील. 


३. वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दि . ३१/१०/२०१८ रोजी 
निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकाद्वारे दरमहा विहीत नमुन्यात कर्ज वसुलीची 
माहिती जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , जालना यांना सादर करावी . 


डॉ .किशोर तोष्णीवाल 

अपर निबंधक ( प्रशासन ) 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 


४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा 
सदर व्यक्ती सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले 
अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज 
समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले 
अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा 
व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


५ 
सहाय्यक निबंधक यांजकडून 

प्रसिध्दीकरण 
क्र.द २५४ एलटीआर / सीकेआर / सर्वसाधारण / इतर / १२८२/ २०१ ९ 
:- सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था ता.चाकुर असे अधिसूचीत करीत 
आहे की , गोसावी वैष्णवी व्यंकट मुख्यप्रवर्तक नियोजीत वैष्णवी अभिनव 
सहकारी संस्था म . शिवणी ( म .) ता.चाकूर जि . लातूर ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम ९ ( १) अन्वये नोंदणी करण्यात 
आलेली आहे. 

सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० च्या कलम १२ ( १) च्या अनुषंगाने 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९ ६१ चे नियम १० ( १) मध्ये नमूद 
केल्यानुसार संस्थेचेवर्गीकरण , “ सर्वसाधारण संस्था ” असुन उपवर्गीकरण 
"इतर संस्था " असा आहे . 

आर.एम. जोगदंड , 

सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ता . चाकूर . 


६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १५०४ / प्र.क्र .२३१/ १५ स दि २३/ ११/ 
२००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता 
येणार नाही . 


७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन 
नियुक्त " आणि किंवा ” सिव्हील कोर्ट " " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांचा 
अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली 
अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम १९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 


६ 


सहाय्यक निबंधक यांजकडून 

प्रसिध्दीकरण 


८. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर 
" वसुली अधिकारी , भाग्यलक्ष्मी महिला सहकारी बँक लि नांदेड " असा 
फलक लावता येईल. 


.. 


९ . वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करतांना कर्जदाराच्या 
| जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे 
परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात करता येणार 
नाही. संबधित कर्जदार/ जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या 
आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी 
यांचेमार्फत पगारातून 

कर्ज 

वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 


क्र.द २५८ एलटीआर / सीकेआर/ सर्वसाधारण / इतर / १२८३/ २०१९ 
:-सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था ता.चाकुर असे अधिसूचीत करीत 
आहे की , सौ . मंदाकिनी तुकाराम बुडडे मुख्यप्रवर्तक नियोजीत जनाबाई 
अभिनव सहकारी संस्था म . कवठाळी ता . चाकूर जि . लातूर ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदणी 
करण्यात आलेली आहे . 


सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० च्या कलम १२ ( १) च्या अनुषंगाने 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १ ९ ६१ चे नियम १० (१ ) मध्ये नमूद 
केल्यानुसार संस्थेचेवर्गीकरण , “ सर्वसाधारण संस्था ” असुन उपवर्गीकरण 
" इतर संस्था " असा आहे . 


१०. वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार 
वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम 
१०७ अन्वये आदेश दि . ६/४/२०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने 
अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही 


आर.एम. जोगदंड , 

सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ता . चाकूर . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १०-१६ २०१ ९ : आश्विन १८-२४ , 


शके १ ९ ४१ 


८५५ 


७ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा :- श्री . एन . आर. प्रधान , जिल्हा न्यायाधीश-३ व अतिरीक्त सत्र 
न्यायाधीश , जालना यांचा दिनांक ०३/ ० ९ / २०१९ व ०७/ ०९ / २०१ ९ या ( ०५ ) 
दिवसाची अर्जीत रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


कार्यालयीन आदेश 


. 


क्र ./प्रशा/ ७१०५/ २०१९ :- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जालना हे 
श्री . एन . आर . प्रधान , जिल्हा न्यायाधीश-३ व अतिरीक्त सत्र न्यायाधीश , 
जालना यांना दिनांक ०३/ ०९/ २०१९ व ०७/ ० ९/ २०१ ९ या ( ०५ ) दिवसाची 
अर्जीत रजा रजेपुर्वी दिनांक ०१/ ०९/ २०१९ व ०२/ ०९/ २०१९ आणि रजेनंतर 
दिनांक ०८ /०९ / २०१ ९ रोजीच्या शासकीय सुट्टीचा फायदा, दिनांक ३१/ ०८ / 
२०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ० ९/०९ / २०१९ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यन्त मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करीत 
आहेत . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३९ ( २) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . सुनील गं . वेदपाठक , हे सदरील 
अर्जीत रजेवर गेल्या नसते तर ते स्थानापन्न जिल्हा न्यायाधीश-१ व 
अतिरीक्त सत्र न्यायाधीश, जालना म्हणुन काम करीत राहिले असते . 

उपरोक्त अर्जीत रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . सुनील गं . वेदपाठक , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरीक्त सत्र न्यायाधीश , जालना म्हणुन जिल्हा 
न्यायालयात काम करतील . 

अर्जदाराच्या उपरोक्त अर्जीत रजेच्या कालावधीतील त्यांचेन्यायालयाचे 
तातडीचे कामकाज दिनांक ०४ / ०९ / २०१ ९ ते ०५ / ०९ / २०१९ आणि दिनांक 
०७/ ० ९/ २०१९ रोजी श्री . ए . एल . टिकले, जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, जालना आणि दिनांक ०६ / ०९ / २०१९ व ०८ / ०९ / २०१ ९ 
रोजी श्री . एस . व्ही . पोतदार , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , जालना यांनी सांभाळावे 

सदरील अर्जीत रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत आली 
आहे . 
जालना, ३० / ०८ / २०१ ९ 

श्रीमती एस . के . केवले , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जालना . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ च्या नियम ३९ ( २) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . एन . आर . प्रधान , हे सदरील अर्जीत 
रजेवर गेल्या नसते तर ते स्थानापन्न जिल्हा न्यायाधीश-३ व अतिरीक्त 
सत्र न्यायाधीश , जालना म्हणुन काम करीत राहिले असते . 

उपरोक्त अर्जीत रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एन . आर . प्रधान , 
जिल्हा न्यायाधीश-३ व अतिरीक्त सत्र न्यायाधीश , जालना म्हणुन जिल्हा 
न्यायालयात काम करतील . 


अर्जदाराच्या उपरोक्त अर्जीत रजेच्या कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचे 
तातडीचे कामकाज दिनांक ०१/ ० ९ / २०१९ ते ०५ / ०९ / २०१९ आणि दिनांक 
०७/०९ / २०१९ रोजी श्री . व्ही . जी . रघुवंशी, जिल्हा न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , जालना आणि दिनांक ०६ / ० ९/ २०१९ व ०८ / ० ९/ २०१९ 
रोजी श्री . एस . व्ही . पोतदार , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , जालना यांनी सांभाळावे 


सदरील अर्जीत रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत आली 
आहे . 


९ 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा:- श्रीमती आर . ए. जाधव , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश क स्तर , 
जालना यांचा दिनांक ०३ / ० ९ / २०१९ व ०५ / ० ९/ २०१९ या ( ०३ ) दिवसाची 
अर्जीत रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

कार्यालयीन आदेश 
क्र ./ प्रशा/ ७०६४/ २०१९ :- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जालना हे 
श्रीमती आर . ए. जाधव , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर जालना 
यांची दिनांक ०३/ ०९/ २०१९ व ०५/ ०९/ २०१९ पर्यन्तची एकुण (०३) दिवसाची 
अर्जीत रजा , तसेच रजेपुर्वी दिनांक ०१/ ०९ / २०१९ व ०२ /० ९/ २०१ ९ व 
रजेनंतर दिनांक ०६/ ०९/ २०१९ रोजीच्या शासकीय सुट्टीचा फायदा, दिनांक 
३१ / ०८ / २०१ ९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर 

पासून 

ते दिनांक ०७/ ० ९ / 
२०१ ९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वी मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर करीत आहेत . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३९ ( २) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती आर . ए . जाधव , ह्या सदरील 
अर्जीत रजेवर गेल्या नसत्या तर ते स्थानापन्न ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश 
क . स्तर जालना म्हणुन काम करीत राहिल्या असत्या . 

उपरोक्त अर्जीत रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती आर . ए. जाधव , 
४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर जालना म्हणुन दिवाणी न्यायालयात 
काम करतील . 

उपरोक्त अर्जीत रजेच्या कालावधीतील श्री . एम . एन . जैस्वाल , ३रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , जालना यांनी स्वतःचे काम सांभाळुन 
अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळावा . 

सदरील अर्जीत रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यात आली 


जालना, २ ९ / ०८ / २०१९ 


श्रीमती एस . के . केवले , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जालना. 


८ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
वाचाः- श्री . सुनील गं . वेदपाठक, जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरीक्त 
सत्र न्यायाधीश , जालना यांचा दिनांक ०४/ ०९ / २०१९ व ०७/ ० ९/ २०१९ या 
( ०४ ) दिवसाची अर्जीत रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

कार्यालयीन आदेश 
क्र ./ प्रशा/ ७१२२/ २०१ ९ :- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जालना हे 
श्री . सुनील गं . वेदपाठक , जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरीक्त सत्र न्यायाधीश , 
जालना यांना दिनांक ०४ /० ९/ २०१९ व ०७/० ९/ २०१ ९ पर्यन्तची एकुण ( ०४ ) 
दिवसाची अर्जीत रजा रजेनंतर दिनांक ०८ / ०९ / २०१९ रोजीच्या शासकीय 
सुट्टीचा फायदा, मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली 
आहे . 


आहे . 


जालना, २८ / ०८ / २०१९ 


एस . जी . वेदपाठ , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ , जालना . 


८५६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १०-१६ २०१ ९ : आश्विन १८-२४ , 


शके १ ९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


१० 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
वाचाः- श्री . व्ही . जी . रघुवंशी, जिल्हा न्यायाधीश -४ व अतिरीक्त सत्र 
न्यायाधीश , जालना यांचा दिनांक १६/ ०८ / २०१ ९ व १७ /०८ / २०१९ पर्यंतची 
( ०२) दिवसाची अर्जीत रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश. 


उपरोक्त अर्जीत रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . ए . के . शर्मा, दिवाणी 
न्यायाधीश क . स्तर मंठा म्हणुन दिवाणी न्यायालयात काम करतील . 

उपरोक्त अर्जीत रजेच्या कालावधीतील श्रीमती पुजा एन . कोकाटे , 
दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर परतुर यांनी स्वतःचे काम सांभाळुन अर्जदाराच्या 
न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळावा . 


कार्यालयीन आदेश 


सदरील अर्जीत रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत आली 


आहे . 


जालना , २३/ ०८ / २०१९ 


श्री . एस . जी . वेदपाठक , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जालना . 


क्र ./प्रशा/ ६९ ७६ / २०१९ :- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जालना हे 
श्री . व्ही . जी . रघुवंशी, जिल्हा न्यायाधीश-४ व अतिरीक्त सत्र न्यायाधीश , 
जालना यांना दिनांक १६/ ०८ / २०१९ व १७ /०८ /२०१९ पर्यन्तची एकुण ( ०२ ) 
दिवसाची अर्जीत रजा कार्योत्तर मंजूर करीत आहेत . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९ ८१ च्या नियम ३९ ( २) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . व्ही . जी . रघुवंशी, हे सदरील अर्जीत 
रजेवर गेल्या नसते तर ते स्थानापन्न जिल्हा न्यायाधीश-४ व अतिरीक्त 
सत्र न्यायाधीश , जालना म्हणुन काम करीत राहिले असते . 

उपरोक्त अर्जीत रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . व्ही . जी . रघुवंशी, 
जिल्हा न्यायाधीश-४ व अतिरीक्त सत्र न्यायाधीश , जालना म्हणुन जिल्हा 
न्यायालयात काम करतील . 


१२ 


अर्जदाराच्या उपरोक्त अर्जीत रजेच्या कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचे 
तातडीचे कामकाज श्री . डॉ . ख्वाजा फारूक अहेमद , जिल्हा न्यायाधीश-५ 
व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , जालना यांनी सांभाळले 


सदरील अर्जीत रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत आली 
आहे . 


जालना , २३/ ०८ / २०१९ 


श्रीमती एस . के . केवले , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जालना . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा:- श्री . ए.एल.टिकले, जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरीक्त 
सत्र न्यायाधीश, जालना यांचा दिनांक ०८ / ०८ / २०१ ९ ते ० ९ / ०८ / २०१९ 
रोजीची ( ०२) दिवसाची अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील 
आदेश. 

कार्यालयीन आदेश 
क्र.प्रशा.६६३३/ २०१९ :- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जालना हे 
श्री . ए.एल.टिकले , जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरीक्त सत्र न्यायाधीश , 
जालना यांना दिनांक ०८ /०८/ २०१९ ते ०९/ ०८ /२०१९ पर्यन्तची एकुण 
( ०२) दिवसाची अर्जित रजा , रजेनंतर दिनांक १०/ ०८ / २०१ ९ व १२/०८ / 
१९ रोजीचा शासकीय सुट्टीचा फायदा दिनांक ०७/०८/ २०१ ९ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेनंतर पासुन ते दिनांक १३/ ०८ /२०१ ९ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्यांच्या परवानगीसह मंजूर करीत आहेत. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन ) नियम , १९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . ए.एल.टिकले, हे सदरील 
अर्जीत रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न जिल्हा न्यायाधीश-२ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , म्हणुन काम करीत राहिले असते. 

उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . ए.एल.टिकले , 
जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरीक्त सत्र न्यायाधीश, जालना म्हणुन 
जिल्हा न्यायालयात काम करतील . 

अर्जदाराच्या उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचे तातडीचे कामकाज दिनांक ०८ / ०८ / २०१ ९ ते ० ९ / ०८ / २०१ ९ 
पर्यंत श्री.एन.आर. प्रधान , जिल्हा न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
जालना व दिनांक १० / ०८ / २०१९ ते १२/ ०८ / २०१९ पर्यंत त्यांचेन्यायालयाचे 
तसेच त्यांचेकडे ठेवण्यांत आलेले रिमांडचे कामकाज श्री.एस.बी.केन्हाळे , 
तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , जालना यांनी 
सांभाळावे . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 
आली आहे . 


११ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा:- श्री . ए . के . शर्मा, दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर मंठा यांचा 
दिनांक २६/ ०८ / २०१ ९ व २७/ ०८ / २०१९ पर्यंतची ( ०२) दिवसाची अर्जीत 
रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


कार्यालयीन आदेश 


, 


, 


क्र ./ प्रशा/ ६ ९ ८६ / २०१ ९ :- जिल्हा न्यायाधीश-१ , जालना हे श्री . ए . 
के.शर्मा, दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर मंठा यांची दिनांक २६ /०८/ २०१९ व 
२७/ ०८ / २०१९ या दोन (०२ ) दिवसाची अर्जीत रजा रजेपुर्वी दिनांक २४/ 
०८/ २०१ ९ व २५ /०८ / २०१९ रोजीचा शासकीय सुट्टीचा फायदा , दिनांक 
२३/०८/ २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासुन ते दिनांक २८/ ०८ / 
२०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या फायद्यासह 
मंजूर करीत आहेत . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ च्या नियम ३९ ( २) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . ए . के . शर्मा, हे सदरील अर्जीत 
रजेवर गेल्या नसते तर ते स्थानापन्न दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर मंठा 
म्हणुन काम करीत राहिले असते . 


जालना, ०७/ ०८ / २०१९ 


-स्वक्षरीत 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जालना . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १०-१६ २०१९ : आश्विन १८-२४ , शके १९ ४१ 


८५७ 


१३ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


वाचाः- श्री . व्ही . जी.रघुवंशी , जिल्हा न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, जालना यांचा दिनांक ०५ / ०८ / २०१९ ते ०७/ ०८ / २०१९ या 
एकूण (०३ ) दिवसांची अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील 
आदेश 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . ए.के.शर्मा, रजेवर गेले नसते तर ते 
स्थानापन्न जिल्हा न्यायाधीश क.स्तर मंठा म्हणुन काम करीत राहिले 
असते . 

उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . ए.के.शर्मा, दिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर , मंठा म्हणुन दिवाणी न्यायालयात काम करतील . 

उपरोक्त अर्जित रजेवरुन कालावधीत श्रीमती पुजा एन . 
कोकाटे ,दिवाणीन्यायाधीश, क - स्तर परतूर यांनी स्वतःचे काम सांभाळुन 
अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळावा . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यात आली 
आहे . 
जालना, ० ९ / ०८ / २०१९ 


कार्यालयीन आदेश 


क्र.प्रशा.६६९ ३/ २०१९ :- प्रमुख जिल्हा व सत्रन्यायाधीश , जालना हे 
श्री . व्ही . जी.रघुवंशी, जिल्हा न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
जालना यांना दिनांक ०५/०८/ २०१९ व ०७/०८/ २०१९ रोजीची ( ०३ ) दिवसांची 
अर्जित रजा कर्योत्तर मंजूर करीत आहेत . 


स्वक्षरीत , 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जालना . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३९ ( २) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . व्ही . जी.रघुवंशी , रजेवर गेले नसते 
तर ते स्थानापन्न जिल्हा न्यायाधीश-४, जालना म्हणुन काम करीत राहिले 
असते . 


१५ 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . व्ही . जी.रघुवंशी , 
जिल्हा न्यायाधीश -४ व अतिरीक्त सत्र न्यायाधीश, जालना म्हणुन जिल्हा 
न्यायालयात काम करतील . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
वाचाः- श्रीमती एस.एस.बजाज , दिवाणी न्यायाधिश क.स्तर भोकरदन 
यांचा दिनांक ०५/ ०८ / २०१९ ते ०९/ ०८ / २०१ ९या एकूण ( ०५) दिवसांची 
अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


कार्यालयीन आदेश 


अर्जदाराच्या उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीतील त्याचे 
न्यायालयाचे तातडीचे काम श्री.डॉ.ख्यॉजा फारुक अहेमद,जिल्हा न्यायाधीश 
५ ,व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , जालना यांनी सांभाळले . 


सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत आली 
आहे . 


जालना , ० ९ / ०८ / २०१ ९ 


क्र.प्रशा .६५०० / २०१९ :- प्रमुख जिल्हा व सत्रन्यायाधीश , जालना हे 
श्रीमती एस.एस.बजाज , दिवाणी न्यायाधिश क.स्तर भोकरदन यांची दिनांक 
०५/ ०८ / २०१९ ते ०९ / ०८ / २०१ ९ रोजीची ( ०५) दिवसांची अर्जित रजा तसेच 
रजेपुर्वी दिनांक ०४/०८/ २०१९ व रजेनंतर दिनांक १०/०८/ २०१९ ते १२/ 
०८ / २०१९ रोजीचा शासकीय सुट्टीचा फायदा दिनांक ०३/ ०८ / २०१९ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक १३/०८ /२०१९ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करीत आहेत . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९ ८१ च्या नियम ३९ ( २) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती एस.एस.बजाज , रजेवर गेल्या 
नसत्या तर त्या स्थानापन्न जिल्हा न्यायाधीश, क.स्तर भोकरदन , 
म्हणुन काम करीत राहिल्या असत्या . 

उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एस.एस.बजाज , 
दिवाणी न्यायाधिश क.स्तर भोकरदन म्हणुन जिल्हा न्यायालयात काम 
करतील . 


श्रीमती एस.के.केवले , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जालना . 


१४ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


वाचा:- श्री . ए.के.शर्मा, दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , मंठा यांचा 
दिनांक १३/ ०८ / २०१९ ते १४/ ०८ / २०१९ या ( ०२) दिवसांची अर्जित रजा 
मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश 


अर्जदानाच्या उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीतील त्याचे न्यायालयाचे 
तातडीचे काम श्री.बी.एस.जगदाळे सह दिवाणी न्यायाधीश क.स्तर भोकरदन 
यांनी स्वतःचे कामकाज सांभाळुन अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार 
सांभाळावा . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यात आली 
आहे . 


कार्यालयीन आदेश 


जालना , 

०३/ ०८ / २०१ ९ 


क्र.प्रशा.६७०५/ २०१९ :- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , जालना हे 
श्री . ए.के.शर्मा, दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , मंठा यांची दिनांक 
१३ / ०८ / २०१९ व १४/ ०८ / २०१९ पर्यंतची ( ०२ ) दिवसांची अर्जित रजा रजेपुर्वी 
दिनांक १०/०८/ २०१ ९ ते दिनांक १२/०८ /२०१९ रोजीचा शासकीय सुट्टीचा 
फायदा दिनांक ०९ / ०८ / २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून 

ते 
दिनांक १४-०८-२०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करीत आहेत . 


श्रीमती एस.के.केवले , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जालना. 


८५८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १०-१६ २०१९ : आश्विन १८-२४ , शके १९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


१६ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा:- श्री.एस.व्ही.निमसे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , 
अंबड यांचा दिनांक १३/०८/ २०१९ व १४/०८/ २०१९ पर्यंतची एकूण ( ०२ ) 
दिवसाची अर्जित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश. 


असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री.पी.पी.बागुल , हे सदरील अर्जित 
रजेवर गेले नसते तर त्या स्थानापन्न ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश 
क.स्तर , अंबड म्हणुन काम करीत राहिले असते . 

उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.पी.पी.बागुल , ३ रे , 
सह दिवाणी न्यायाधीश क.स्तर , अंबड यांनी म्हणून काम करतील . 

अर्जदाराच्या उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्रीमती एम.एम. 
चौधरी सह दिवाणी न्यायाधीश क.स्तर अंबड यांनी स्वतः चे काम 
सांभाळुन अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळावा . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत आली 
आहे . 


कार्यालयीन आदेश 


जालना , 

०२/ ०८ / २०१९ 


सुनिल ग . वेदपाठक , 
प्रमुख 

जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जालना. 


१८ 


क्र.प्रशा .६४९९ / २०१ ९ :- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, जालना हे 
श्री.एस.व्ही.निमसे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , 
अंबड यांना दिनांक १३/ ०८ / २०१ ९ व १४ /०८ / २०१९ पर्यंतची एकूण ( ०२ ) 
दिवसांची अर्जित रजा रजेच्या मागे दिनांक १० / ०८ / २०१ ९ ११/ ०८ / २०१ ९ व 
१२ /०८ / २०१ ९ तसेच रजेनंतर दिनांक १५ /०८ / २०१९ रोजीच्या शासकीय 
सुट्टयांच्या फायद्यासह दिनांक १५/ ०८/ २०१९ रोजीचे झेंडावंदन कार्यक्रम 
हजर राहिले बाबतचे प्रमाणपत्र सादर करण्याच्या अटीवर दिनांक ० ९ / ०८ / 
२०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक १६/ ०८ / २०१ ९ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत , मुख्यालय 

सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर करीत आहेत . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ च्या नियम ३९ ( २) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री.एस.व्ही.निमसे , हे सदरील अर्जित 
रजेवर गेले नसते तर त्या स्थानापन्न २रे थे सह दिवाणी न्यायाधीश 
क.स्तर , अंबडे म्हणुन काम करीत राहिले असते . 

उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.एस.व्ही.निमसे , २ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश क.स्तर, अंबड म्हणून काम करतील 

अर्जदाराच्या उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्रीमती एम . एम . 
चौधरी सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , अंबड यांनी स्वतः चे काम 
सांभाळून अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळावा . 

सदरील परावर्तीत रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 
आली आहे . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा :- श्री . एस.व्हि पोतदार , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ अतिरीक्त 
सत्र न्यायाधीश, जालना यांचा दिनांक १३ / ०८ / २०१९ व १४/ ०८ / २०१९ या 
( ०२) दिवसांची अर्जित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश. 


कार्यालयीन आदेश 


जालना, ९ / ०७/ २०१९ 


क्र.प्रशा.६४९ ७/ २०१९ :- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, जालना हे 
श्री.एस.व्ही.पोतदार, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश 
जालना यांना दिनांक १३/ ०८/ २०१९ व १४/ ०८ / २०१९ या ( ०२) दिवसांची 
अर्जित रजा रजेपुर्वीदिनांक १०/०८ /२०१९ ते १२/ ०८/ २०१९ आणि रजेनंतर 
झेंडावंदन कार्यक्रम हजर राहिले बाबतचे प्रमाणपत्र सादर करण्याच्या 
अटीवर दिनांक ०९/ ०८/ २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते 
दिनांक १६/०८ /२०१ ९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत , मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करीत आहेत . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ च्या नियम ३९ ( २) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री.एस.व्ही.पोतदार , हे सदरील अर्जित 
रजेवर गेले नसते तर त्या स्थानापन्न तदर्थजिल्हा न्यायाधीधश -१ काम 
करीत राहिले असते . 


सुनिल ग . वेदपाठक , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जालना . 


१७ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
वाचाः- श्री.पी.पी.बागुल, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , अंबड 
यांचा दिनांक १३ /०८ / २०१९ व १४ /०८/ २०१९ पर्यंतची एकूण ( ०२) दिवसाची 
अर्जित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.एस.व्ही. पोतदार, तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरीक्त सत्र न्यायाधीश , 

जालना म्हणून 

जिल्हा 
न्यायालयात काम करतील . 


कार्यालयीन आदेश 


क्र.प्रशा.६४ ९ ८ / २०१९ :- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , जालना हे 
श्री.पी.पी.बागुल , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर, अंबड यांना दिनांक 
१३/ ०८ / २०१ ९ व १४/ ०८/ २०१९ पर्यंतची एकूण ( ०२ ) दिवसांची अर्जित रजा 
रजेच्या मागे दिनांक १० /०८ / २०१ ९ व ११/ ०८ /२०१ ९ व १२/ ०८/ २०१ ९ तसेच 
रजेनंतर दिनांक १५/ ०८ / २०१९ रोजीच्या शासकीय सुट्ट्यांच्या फायद्यासह 
दिनांक १५/ ०८ / २०१ ९ रोजीचे झेंडावंदन कार्यक्रम हजर राहिले बाबतचे 
प्रमाणपत्र सादर करण्याच्या अटीवर दिनांक ०९ / ०८ / २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेनंतर पासून ते दिनांक १६/०८ /२०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वी 
पर्यंत , मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करीत आहेत . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३९ (२ ) अन्वये 


अर्जदाराच्या उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे 
दिनांक १० /०८ / १ ९ ते १२/ ०८/ २०१९ आणि १५/ ०८ / २०१ ९ रोजीचे तातडीचे 
कामकाज श्री.ए.एल.टिकले, जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश 
जालना आणि दिनांक १३/ ०८/ २०१९ व १४/ ०८ / २०१९ रोजीचे तातडीचे 
कामकाज श्री . एस . बी.को - हाळे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, जालना यांनी सांभाळावे . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यात आली 
आहे . 
जालना , ०२ /०८ / २०१९ 

सुनिल ग . वेदपाठक , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जालना . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १०-१६ २०१९ : आश्विन १८-२४ , शके १ ९ ४१ 


८५९ 


१ ९ 
उपजिल्हाधिकारी अतियात ( परतूर ) जि . जालना 

यांचे न्यायालयात 


कार्यालय उपजिल्हाधिकारी अतियात परतूर 


दिनांक ०२/ ०५/ २०१ ९ रोजी अर्ज सादर करुन त्यासोबत मा . 
अपर विभागीय 

आयुक्त 

औरंगाबाद यांचेविलंब क्षमापीत बाबतचे 
आदेश दिनांक १५ /०४/ २०१९ रोजीची प्रत सादर केली आहे . 
प्रकरणात यापुर्वी नवाबशहा पिता उस्माणशहा २) बाबूशहा 
पिता उस्माणशहा ३ ) एजाजशहा पिता उस्माणशहा ४ ) 
मुस्तफाशहा पिता उस्माणशहा सर्व राहणार पठाणगल्ली 
परतूर यांनी यापुर्वी विरासत मंजूरी बाबत अर्ज सादर करुन 
त्यामध्ये नमुद केले होते की , मौजे परतूर येथील मोठा पंजेतन 
या देवस्थानाची परतूर शिवारात जमीन असून सदर देवस्थानचे 
पुजारी / अर्चक अर्जदाराचे वडील नामे उस्माणशहा सुलेमानशहा 
हे होते . 


दिनांक २ ९ / ०६ / २०१९ 


जाहिर प्रगटन : 


जा.क्र .२०१९ / इनाम/विरासत / कावि -ज्याअर्थी श्री . शाकेरशाह 
बाबूशाह राहणार परतूर तालुका परतूर यांनी या कार्यालयात 


अ.क्र . 


गावाचे नांव 


जूना सर्वे नंबर 


क्षेत्र हे.आर 


शेरा 


१ 


परतूर 


८७ 


२ हे . १० आर 


मोठा पंजेतन 


२ . 


परतूर 


१३८ 


७ हे . ०० आर 


मोठा पंजेतन 


उस्माणशहा सुलेमानशहा हे दिनांक ११/०७/२००० रोजी 
मयत झालेले आहेत . तरी उपरोक्त इनाम जमीनी बाबत मा . 
अपर विभागीय आयुक्त औरंगाबाद यांचे आदेश दिनांक १५/ 
०४/ २०१ ९ अन्वये केलेल्या विलंब माफी नुसार त्यांचे विरासत 
मूतवली / अर्चक म्हणून मंजूर करण्यात यावी म्हणून विनंती 
केलेली आहे . 


आत आपला आक्षेप अगर हरकत लेखी स्वरुपात त्यांनी या 
कार्यालयात दाखल करावेत . उपरोक्त नमुद मुदतीत आक्षेप 
अगर हरकती प्राप्त न झाल्यास वरील अर्जदार यांचे नावे 
त्यांनी विनंती केल्याप्रमाणे उपरोक्त मिळकती बाबत 
नियमानुसार विरासत मंजूरीची कार्यवाही करण्यात येईल व 
त्यानंतर कोणाचा ही कसल्याही प्रकाराचा आक्षेप / विचारात 
घेतल्या जाणार नाही याची नोंद घ्यावी . 


त्याअर्थी या जाहिर प्रगटनाद्वारे कळविण्यात येते की , 
उपरोक्त नमुद मिळकती बाबत किंवा सदरचेविरासत मंजूरीचे 
कार्यवाही बाबत जर कोणास आक्षेप अगर हरकत असेल तर 
त्यांनी हे जाहिर प्रगटन प्रसिध्द झाले पासून सहा आठवड्याचे 


आज दिनांक २९ / ०६ / २०१ ९ रोजी माझ्या सहीने व 
कार्यालयाच्या शिक्क्यानिशी हे जाहीर प्रगटन प्रसिध्दी करीता 
दिलेले आहे. 

(ब्रिजेश पाटील ) 
उपजिल्हाधिकारी ( अतियात ) 

परतूर जि . जालना 


८६० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १०-१६ २०१९ : आश्विन १८-२४ , शके १९ ४१ औरंगाबाद विभाग 
पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून खालील दर्शविलेल्या दिनांकास प्रसिध्द झाली आहे . 


शुक्रवार 

दिनांक 


९ 


ऑक्टोबर , २०१ ९ : आश्विन ५ , 


शके १ ९ ४१ 


२० 


सादर केला आहे . औरंगाबाद शहरातील सध्या अस्तित्वात असलेल्या 


प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण यांजकडून 


अधिसुचना 


रिक्षा थांब्या व्यतिरिक्त काळानुरुप शहराचा झालेला विकास , वाढलेली 
लोकसंख्या आणि पुर्वीपेक्षा वाढलेली रिक्षांची संख्या या सर्व बाबींचा 
विचार शहरातील करुन वाहतुक सुरळीत करण्यासाठी व नागरीकांच्या 
सोईसाठी औरंगाबाद शहरात सोबत जोडलेल्या यादीमध्ये नमुद ठिकाणी 
१९ ४ ठिकाणी ऑटोरिक्षा थांबे निश्चित करण्यासाठी सर्वेक्षण करण्यात 


आले . 


मोटार वाहन अधिनियम १९ ८८ चे कलम ११७ अनुसार शासनाने 
जारी केलेल्या अधिसुचनेनुसार पोलीस उप आयुक्त, वाहतुक , औरंगाबाद 
शहर यांना थांबे निश्चित करण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहे. 
तसेच स्थानिक प्राधिकरणाचे मत नोंदविणे उक्त कलमान्वये तरतुद नमुद 
करण्यात आली आहे . त्याच प्रमाणे महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम , १ ९ ८ ९ 
चे नियम ११० खाली प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण यांनी निश्चित केलेल्या 
ऑटोरिक्षा थांब्याबाबतची माहिती राजपत्रातील अधिसुचने द्वारे जारी करावयाची 
आहे . 


औरंगाबाद महानगरपालीका क्षेत्रात व महानगरपालिका क्षेत्रा व्यतिरिक्त 
एकूण १ ९ ४ पैकी १२७ ठिकाणी प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने ऑटोरिक्षा 
थांब्यांना दिनांक २८/०८ / २०१९ रोजी परिवहन पध्दती अन्वये मंजुरी 
दिली आहे. 


पोलीस निरीक्षक , वाहतुक शाखा, शहर-१, औरंगाबाद शहर यांनी 
या कार्यालयास दिनांक १८ / ०७/ २०१ ९ व २५ / ०७/ २०१९ रोजीच्या पत्रान्वये 
असे अवगत केले आहे की , " मा . उच्च न्यायालय , खंडपीठ औरंगाबाद 


महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम १९ ८ ९ च्या नियम ११० नुसार प्रादेशिक 
परिवहन प्राधिकरणाला बृहन्मुंबईमध्ये पोलीस आयुक्तांच्या आणि इतरत्र , 
जिल्हादंडाधिकाऱ्यांच्या संमतीने, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे आणि मोटार 
वाहन अधिनियम १९ ८८ च्या कलम ११६ पोटकलम खंड- अ खाली 
स्थानके (स्टॅन्ड )किंवा थांबे ( हॉल्टिंग प्लेस ) त्या प्रयोजनासाठी मंजुरी 
देण्याचे अधिकार प्राप्त आहे . 


येथे दाखल जनहित याचिका क्र . ९ ६/ २०१३ नुसार मा . पोलीस 

आयुक्त , 
औरंगाबाद यांनी दिनांक ०५/०४/ २०१ ९ रोजी वाहतुक सल्लागार समितीच्या 
बैठकीत प्रादेशिक परिवहन अधिकारी पोलीस अधिकारी, म.न.पा. अधिकार 


. 


. 


यांनी शहरातील रिक्षा थांबे बाबत सर्वेक्षण करुन अहवाल सादर करणे 


बाबत कळविले आहे व त्यानुसार सहा. पोलीस आयुक्त ( वाहतुक ) 
औरंगाबाद यांनी आपले व आर.टी.ओ. कार्यालयास संयुक्त पत्र पाठवून 
शहरातील रिक्षा थांब्या संबधी सर्वे करुन थांब्याचा प्रश्न तात्काळ निकाली 


सदर अधिसुचनेमुळे बाधित होणाऱ्या व्यक्तीनी अधिसुचना प्रसिध्द 
झाल्याच्या दिनांकापासुन ३० दिवसाचे आत , काही 

सुचना 

किंवा हरकती 
असल्यास सदस्य सचिव , प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण , प्रादेशिक परिवहन 
अधिकारी यांना अथवा पोलीस उप आयुक्त , वाहतुक , औरंगाबाद शहर 
यांना नोंदविण्या यावेत . तदनंतर औरंगाबाद प्राधिकरणाने दिनांक २८ / 
०८ / २०१ ९ रोजी ऑटोरिक्षा थांब्या करीता पारित केलेला ठराव अंमलात 
येईल . थांब्याची यादी सोबत जोडण्यात आली आहे . 


काढण्याचे कळविले आहे ." 


या अनुषंगाने प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने या कामी शाखा अभियंता , 
महानगरपालिका औरंगाबाद , मोटार वाहन निरीक्षक , प्रादेशिक परिवहन 
विभाग , औरंगाबाद व पोलीस निरिक्षक , वाहतुक शाखा , औरंगाबाद 
शहर यांची समिती गठित करण्यात आलेली आहे. सदर गठीत केलेल्या 


सदस्य सचिव 


परिवहन प्राधिकरण , 


समितीने औरंगाबाद शहरात रिक्षा थांब्याबाबत सर्वेक्षण करुन अहवाल 


तथा प्रा.प.अधिकारी , औरंगाबाद 


भाग १ - पुरवणी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १०-१६ २०१९ : आश्विन १८-२४ , शके १९ ४१ 


८६१ 


- वाहतुक शाखा शहर-१ अंतर्गत रिक्षा थांबे 


अ.क्र . 


रिक्षांची संख्या 


१ 


०५ 


२ 


०५ 


३ 


१० 


४ 


०५ 


५ 


०५ 


६ 


०५ 


७ 


१० 


८ 


०५ 


९ 


०५ 


१० 


०५ 


११ 


०५ 


१२ 


०५ 


१३ 


०२ 


१४ 


०५ 


१५ 


०५ 


१६ 


०५ 


१७ 


०५ 


१८ 


०५ 


१ ९ 


०५ 


२० 


०५ 


२१ 


०५ 


रिक्षा थांब्याचे नांव 
बंजारा कॉलनी 
स्मशान मारोती , संजयनगर 
पंचायत समिती, गणेश कॉलनी 
युनुस कॉलनी, कटकटगेट 
ज्योतीनगर चौक 
कामाक्षी लॉज चौक 
गांधी पुतळा, शहागंज 
महाराष्ट्र हिंदी विद्यालय, शहागंज 
हॉटेल नॅशनल समोर , चंपा चौक 
उध्दवराव पाटील चौक , डिपीच्या बाजुला 
हडको कॉर्नर 
जटवाडा टी पॉईट जटवाड्याकडे जाणाऱ्या रोडवर 
रोझेबाग ईदगाह , भारत मातानगरकडे जाणारे रस्त्यावर 
विवंता हॉटेल समोर रस्त्यावर 
ज्योतीनगर चौसर बिडकर कॉर्नर , साई विश्व अपार्टमेंट समोरिल रस्ता 
श्रीमंत थोरले बाजीराव पेशवे चौक विश्वरुप हॉल समोर मुजा रिक्षा स्टँड 
दशमेशनगर चौक , स्टेट बँक ऑफ इंडिया शाखेच्या बाजुला , उस्मानपुरा 
किराणा चावडी 

जून्या 

पोलीस चौकीच्या बाजुला 
शहानुरमियाँ दर्गा चौक 
मरकस मस्जिदच्या बाजुला लोटाकारंजा 
आलमगिर कॉलनी, सहआयुक्त विक्रीकर , औरंगाबाद विभाग यांच्या 
निवासस्थानाकडे जाणारा रस्ता 
मौलाना आझाद संशोधन केंद्रासमोर गार्डनच्या डाव्या बाजुला 
उध्दवराव पाटील चौकात सिध्दार्थनगरकडुन येणाऱ्या रस्त्यावर 
जटवाडा टी पॉईट जटवाड्याकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर 
रमानगरकडून उत्सव चौकात येणारा रस्ता उत्सव चौकात बाजूला 
हॉटेल कल्पित ( कसबेकर हॉस्पीटल समर्थनगर ) 
सरस्वती भुवन महाविद्यालया जवळ ( नाल्याजवळ ) 
पोलीस वर्कशॉप समर्थनगर 
हॉटेल देवप्रिया स्मशानभूमीकडे जाणाऱ्या रोडच्या कडेला 
शनिमंदिर कोटला कॉलनी 
उत्सव चौक 
ज्योतीनगर चौक 
बाबापंप मराठवाडा विकास महामंडळ जवळ 
सरदार हॉटेल समोर , सिटीचौक पो.स्टे . शेजारी 
बुढ्ढीलाईन , मुघल दरबार हॉटेल समोर 
मध्यवर्ती बसस्थानक ईनगेटचे बाहेर 
सेशनकोर्ट सिग्नलजवळ , सेशन कोर्टाच्या कुंपनाच्या भिंतीलगत 
महानुभाव आश्रम चौकाजवळ डि पीचे 

बाजुला 
कमलनयन बजाज हॉस्पीटल समोर सुधाकरनगरकडे जाणाऱ्या रोडवर 
बाबा पेट्रोलपंप पाठीमागे पळणीटकर हॉस्पीटल कॉर्नर बाबाकडे येणाऱ्या रोडवर 
डि.पी. जवळ 
निराला बाजार मोतीवाला कॉम्पलेक्स कॉर्नर , नागेश्वरवाडीकडे जाणाऱ्या रोडवर 
उजव्याबाजुस 


२२ 


०५ 


२३ 


०५ 


२४ 


०५ 


२५ 


०५ 


२६ 


०५ 


२७ 


०५ 


२८ 


०५ 


२ ९ 


०५ 


३० 


०५ 


३१ 


०५ 


३२ 


०५ 


०५ 


३३ 
३४ 


०३ 


३५ 


०३ 


०३ 


३६ 
३७ 
३८ 


०५ 


०५ 


३ ९ 


०५ 


४० 


०५ 


४१ 


०५ 


. 


८६२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १०-१६ २०१ ९ : आश्विन १८-२४ , शके १ ९ ४१ 


औरंगाबाद विभाग 


४२ 


०५ 


४३ 


०५ 


४४ 


०५ 


४५ 


०५ 


४६ 


०५ 


४७ 


०५ 


४८ 


०५ 


०५ 


४ ९ 
५० 


०५ 


पैठणगेट लोमान्य टिळक यांचे पुतळ्याचे डाव्या बाजसु 
वेदांतनगर विटस हॉटेलच्या पाठीमागील गल्लीत , वेदांतनगर पाटीजवळ , 
देवगिरी कॉलेजकडे जाणारा रस्ता 
संत एकनाथ रंगमंदिर समोरील विस्वलता बिल्डींग शेजारी 
डायमंड हॉटेल समोरील मिलच्या भिंतीलगत बारापुल्लाकडे जाणारा रस्ता 
सावजी हॉस्पीटल समोर , भोईवाडाकडे जाणारा रस्ता 
ए-१ रिक्षा स्टॅण्ड शिवसेना भवन सामाना कार्यालयाकडे जाणारा रस्ता 
एम.पी.लॉ. कॉलेजच्या समोर, हॉटेलच्या बाजुला बाटा शोरुमच्या शेजारी 
आत गल्लीत जाणारा रस्ता 
पारगांवकर हॉस्पीटल शेजारी , पुष्पनगरीकडे जाणारा रस्ता 
तापडीया कासलीवाल ग्राऊंडच्या भिंतीलगत ( भाग्यनगर साई हॉस्पीटलकडे 
जाणाऱ्या रस्त्यावर ) 
कांचनवाडीगाव बोर्डच्या उत्तरेस ( औरंगाबाद पैठणरोड लगत ) 
सादातनगर मेनरोड , साई ईलेक्ट्रीक समोर 
क्रांतीचौक गोपाल टीकडे जाणारा रस्ता 
एस.एस.सी. बोर्ड जवळ 
पंचवटी कडे जाणाऱ्या रोडवर 
एम.एस.ई.बी. कॉर्नर 
दर्गा चौकाकडे जाणाऱ्या रोडवर 
बीड बायपास फातेमा लॉन्ससमोर , शहानगरकडे जाणारा रस्ता 
अमिन कॉम्लेक्स जवळ 
अमृत कॉम्पलेक्स साई प्लाजा हमालवाडा 
तिरुपती कॉम्प्लेक्स समोर , जालाननगर 


५१ 


०५ 


५२ 


०५ 


५३ 


०५ 


०५ 


५५ 


०५ 


५६ 


०५ 


५७ 


०५ 


५८ 


०५ 


५ ९ 


०३ 


६० 


०५ 


६१ 


०५ 


वाहतुक शाखा सिडको अंतर्गत रिक्षा थांबे - 


अ.क्र . 


६२ 


१० 


६३ 


६४ 


६५ 


६६ 


६७ 


०५ 


६८ 


रिक्षा थांब्याचे नांव 

रिक्षांची संख्या 
हडको कॉर्नर 
रामनगर झुनका भाकर केंद्रा समोर जालना रोड , औरंगाबाद 

०५ 
मुकुंदवाडी गावात जाणारे रोडवर छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळ्याचे समोर ०५ 
हर्सल टी पॉईट ते सिल्लोड रोडवर हर्मुलगाँव डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्याजवळ | ०५ 
जयभवानी रिक्षा स्टॅण्ड जळगाव टी पॉईंट रोडवर राजनंदीनी लेडीज अॅण्ड चिल्ड्रन | ०५ 
वेअर्स समोर पुर्व बाजुस चेतन मंगल कार्यालय कॉर्नरवर 
एमजीएम हॉस्पीटल अखील भारतीय छावा संघटना रिक्षा थांबा एमजीएम सायकल 
स्टोअर्स समोर . 
एन - ९ , एम -२ , फरशी ग्राऊंड जवळ पार्श्वनाथ ते जिजाऊ चौक रोडवर आनंद 

०५ 
सायकल स्टोअर्स समोर. 
टी.व्ही. सेंटर चौक , हडको टी.व्ही. सेंटर ते सावरकर चौककडे जाणारे रोडवर 
पोलीस चौकीचे पश्चीमेस आनंद हॉटेल समोर , टी.व्ही. सेंटर मनपा ग्राऊंड कॉर्नरवर 
एन-९, शिवाजीनगर , सोनमाता शाळेजवळ चौकात मनपा कम्युनिटी हॉलचे 
दक्षिणेस रोडवर 
हर्सल टी पाईंट जाधववाडीकडे जाणारे कॉर्नरकडे 

०५ 
मयुरपार्क चौक एसबीओए शाळेसमोर 

०५ 
शरद टी पॉईट जैस्वाल मंगलकार्यालयाचेभिंतीस लागुन 

०५ 
डॉ . आंबेडकर चौक बँकेचे कॉर्टर्सच्या भिंतीस लागून 

०५ 
वोखार्ड टी नारेगांवकडे जाणारे रोडवर 

०५ 


६ ९ 


०५ 


, 


७० 


०५ 


७१ 


७२ 


७३ 


७४ 


७५ 


भाग १ - पुरवणी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १०-१६ २०१ ९ : आश्विन १८-२४ , शके १९ ४१ 


८६३ 


७६ 


०५ 


७७ 


०५ 


७८ 


०५ 


७ ९ 


०५ 


८० 


०५ 


८१ 


०५ 


८२ 


०५ 


८३ 


०५ 


सिडको बसस्टॅण्ड सकाळ कार्यालयाकडे जाणाऱ्या रोडलगत 
एपीआय कॉर्नर 
जिजामाता रिक्षा स्टॅण्ड टी.व्ही . सेंटर रोड 
जय महाराष्ट्र अॅटो स्टॅण्ड भाऊराव खैरे यांचे स्मरणार्थ एन -६ , एन -८ , 
आझाद चौक , दोस्ताना अॅटो स्टॅण्ड 
चिश्तीया पोलीस चौकी दक्षिणेस 
पीव्हीआर टॉकीज समोर 
संजयनगर कमान 
धुत हॉस्पीटलच्या 

बाजुस 
चिकालठाण डॉ . आंबेडकर 

पुतळ्या 

समोर 
चिकलठाण हनुमान चौक 
म्हाडा कॉलनी समोर 
रामनगर चौक 
एसबीओए शाळेसमोर 
म्हसोबा नगर चौक 
देवगिरी बँकेजवळ , मयुर पार्क 
भगतसिंग नगर चौक , पिसादेवी रोडवर चौकात उजव्या बाजुला 
भारतमाता चौक एन -१० , पोलीस कॉलनी रोड 


८४ 


०५ 


८५ 


०५ 


८६ 


०५ 


८७ 


०५ 


८८ 


०५ 


८ ९ 


०५ 


९ ० 


०५ 


९ १ 


०५ 


९ २ 


०५ 


वाहतुक शाखा छावणी अंतर्गत रिक्षा थांबे 


अ.क्र . 


रिक्षांची संख्या 


९ ३ 


०५ 


९ ४ 


०५ 


०५ 


९ ५ 
९ ६ 


०५ 


९ ७ 


०५ 


९ ८ 


०५ 


९९ 


०५ 


१०० 


०५ 


१०१ 


०५ 


१०२ 


०५ 


१०३ 


०५ 


१०४ 


०५ 


रिक्षा थांब्याचे नांव 
जयसिंगपुरा , अफसरखान यांच्या कार्यालयासमोर 
जयसिंगपुरा , वॉर्ड क्र . १८ डिपीजवळ 
बिबी का मकबरा , बेगमपुरा 
मिलकॉर्नरचे पश्चिम बाजुस 
राजे छत्रपती रिक्षा स्टॅण्ड, पडेगाव 
आदर्श रिक्षा स्टॅण्ड मिलिंद चौक 
लक्ष्मी कॉलनी रिक्षा स्टॅण्ड , तुलाजवळ 
घाटी गेट हॉस्पीटल रिक्षा स्टॅण्ड, ( झुनका भाकर केंद्राजवळ ) 
घाटी गेट रिक्षा स्टॅण्ड 
चिनार गार्डन , पडेगाव 
विद्यापीठ गेटचे समोर , डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यामागे 
डि.के.एम.एस. कॉलेज जवळ 
पानचक्की जवळ 
काद्री हॉस्पीटल पडेगाव 
कासलीवाल तारांगण कॉर्नर 
देवगिरी व्हॅली, मिटमिटा 
तोरणागड हौसिंग सोसायटी , पडेगाव 
साई मंदिराजवळ, पहाडसिंगपुरा 
जुने भावसिंगपुरा गाव , मुख्य चौक मंदिराजवळ 
आमिन चौक , भावसिंगपुरा 
डॉ . आंबेडकर चौक , भावसिंगपुरा 
कर्णपुरा बस स्टॅण्डच्या पाठीमागे मैदानात 
केंद्रिय विद्यालय , नगरनाका 
आयकर भवन जवळ , छावणी 
पॉल स्टुडीओ चौक , छावणी 


१०५ 


०५ 


१०६ 


०५ 


१०७ 


०५ 


१०८ 


०५ 


१० ९ 


०५ 


११० 


०५ 


१११ 


०५ 


११२ 


०५ 


११३ 


०५ 


११४ 


०५ 


११५ 


०५ 


११६ 


०५ 


११७ 


०५ 


८६४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १०-१६ २०१९ : आश्विन १८-२४ , शके १ ९ ४१ 


औरंगाबाद विभाग 


११८ 


०५ 


११९ 


०५ 


१२० 


०५ 


१२१ 


चाचा नेहरु रिक्षा स्टॅण्ड, छावणी 
दौलताबाद किल्या समोर , दौलताबाद ग्रामपंचायत 
एस.एस.क्लब , लासुरकडे जाणारा मार्ग 
मुंबई हायवे, तिसगाव चौफुली 
साईबाबा रिक्षा स्टॅण्ड ( ओअॅसिस चौकाचे डावे बाजुस ) 
ओअॅसिस चौक 
ओअॅसिस चौक , रस्त्याचे डाव्या बाजुस 


०५ 


१२२ 


०५ 


१२३ 


०५ 


१२४ 


०५ 


- एम.आय.डी.सी. वाळुज अंतर्गत ०१ रिक्षा थांबे - 


अ.क्र . 


रिक्षांची संख्या 


रिक्षा थांब्याचे नांव 
वडगाव (काल्हाटी), फाटा मा . बाळासाहेब ठाकरे कमान 


१२५ 


०५ 


- रांजनगाव ( शे.पू.) ग्रामपंचायत अंतर्गत २ रिक्षा थांबे 


अ.क्र . 


रिक्षांची संख्या 


१२६ 


रिक्षा थांब्याचे नांव 
रांजणगाव चौक ( रांजणगाव चौफुलेचे डाव्या बाजुस ) 
रांजणगाव ( शेणपूंजी) रोडचे पश्चिमेस 


०५ 


१२७ 


०५ 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 

DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD -431005 AND 
PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 

CHARNI ROAD , MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


